= 


Buda | 
\ मशलगैनमेवा ' 
> 


/ 


as eR 


जनहिताय सर्वदा महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : dokh.rfd@maharashtra.gov.in 


क्रमांक.गौखनि-३५/०६२२/प्र.क्र.४५/ख-१ दिनांक:- २४ मे, २०२३ 


विषय:- सन २०२१-२२ करीता मौजे देऊर, भूखंड क्र.१ लगत, ता.कोरेगाव या 
वाळू भूखंडाचा ताबा न मिळाल्याने लिलावाची रक्‍कम परत 
मिळणेबाबत. 
श्री. नितिन मधुकरराव धुमाळ. 
संदर्भ :- आपल्या कार्यालयाचे पत्र क्र. गौख/१५/एसआर-१४/२२(८) 
दि.२५/०५/२०२२ 


शासन ज्ञापन : 

सन २०२१-२२ व २०२२-२३ करीता मौजे देऊर, भूखंड क्र.१ लगत, ता.कोरेगाव, 
जि.सातारा हा वाळू भूखंड २७०५ ब्रास वाळू परिमाणाकरीता रु.६१,५०,०००/- या 
किंमतीस लिलावधारक श्री.नितीन मधुकरराव धुमाळ यांना मंजूर करण्यात आला 
होता.सदर वाळूभूखंडाच्या लिलावाच्या रक्कमा लिलावधारक यांनी विलंबाने शासन 
जमा केल्याने संदर्भीय दि.२५/०५/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शन करण्याची विनंती 
संदर्भाधिन पत्रान्वये करण्यात आली होती. 
०२. मौजे देऊर, भूखंड क्र.१ लगत, ता.कोरेगाव, जि.सातारा या वाळू गटाचा ताबा 
लिलावधारक यांना न दिल्याने तसेच, लिलावधारक यांनी सदर वाळू गटाच्या 
लिलावाच्या १/४ व ३/४ रक्‍कम विहित वेळेत शासन जमा न केल्याने लिलावाची १/४ 
रक्‍कम जप्त करुन उर्वरित लिलावाची ३/४ रक्‍कम रु.४६,१२,५००/- (रुपये सेहेचाळीस 
लाख बारा हजार पाचशे फक्त) लिलावधारक यांना परत करण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 
०३. सबब, लिलावधारक श्री.नितीन मधुकरराव धुमाळ यांनी लिलावाची संपुर्ण 
रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही, 
याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर रु.४६,१२,५००/- (रुपये सेहेचाळीस लाख 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३५/०६२२/प्र.क्र.४५/ख-१ 
देण्यात येत आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३- 
अलोहयुक्‍्त खाणी व agree उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवळत फी व 
स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍त खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) 
वजा परतावे (०८५३ ००८६) या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय 
तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.०८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, 
भाग-२ नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०५२६१६४४३३०३१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
SHIVAJI SONAJI > 


5361 


CHOURE 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, सातारा 
प्रत:- 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू 
मरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२० 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०००२० 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
५) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, HATHA, मुंबई-४०००३२ 
७) निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


